राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि 
खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील 
सरळसेवेच्या पदांची भरती करण्यासाठी 
निवडसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०१७/प्र.क्र.०५/१७/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०७.१०.२०२४. 


way: 9) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : 

एडीआर-२०१७/ प्र.क्र.०५/१७/आयु-२, दि.२८.०८.२०१७. 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
एडीआर-२०१७/ प्र.क्र.०५/१७/आयु-२, दि.२२.०१.२०१८. 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
एडीआर-२०१७/ प्र.क्र.०५/१७/आयु-२, दि.१४.१२.२०२२. 

४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
एडीआर-२०१७/ प्र.क्र.०५/१७/आयु-२, दि.१३.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद 


महाविद्यालये व खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकीय संवर्गातील सरळसेवेच्या 


Rea पदांची भरती प्रक्रिया वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 


निवड मंडळामार्फत करण्याचा संदर्भीय शासन seal क्र.१ अन्वये निर्णय घेण्या आळा होता व 


संदर्भीय शासन शुध्दीपत्रक क्र.४ अन्वये निवडमंडळाची रचना सुधारित करण्यात आली होती. त्यानंतर 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ अन्वये सदर निवडमंडळाची कार्यकक्षा व अधिकार ठरविण्यात आले असून 


निवडप्रक्रियेचे निकष व कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली होती. तसेच संदर्भीय शासन शुध्दीपत्रक 


क्र. ३ अन्वये खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थापैकी अल्पसंख्यांक दर्जा 


प्राप्त असलेल्या संस्थांमधील सरळसेवेने भरावयाची अध्यापकीय पदे राज्य निवड मंडळाच्या कक्षेतून 


वगळण्यात आली आहेत. 


२. खाजगी अनुदानित संस्थांनी अध्यापकाची रिक्‍त पदे भरण्याचे अधिकार त्यांना असावेत 


याकरिता उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्र. ९६६२/२०१७ दाखल केली होती. 


सदर याचिकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दि.२३.३.२०२२ रोजी आदेश fess आहेत. अनुदानित खाजगी 


संस्थांनी त्याविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुमती याचिका क्र.१०९८५/२०२२ 


(डायरी क्र. १६३७७/२०२२) दाखल केली आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने खाजगी 


अनुदानीत आयुर्वेद महाविद्यालयातील सरळसेवेची अध्यापकीय पदे भरता आली नाहीत. अनुदानित 


खाजगी आयुर्वेद व अनुदानित खाजगी युनानी महाविद्यालयातील सरळसेवेने भरावयाची पदे मोठ्या 


प्रमाणात रिक्‍त असल्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण व रुग्णालयीन रुग्ण चिकित्सेवर त्याचा विपरीत 


परिणाम होत आहे. तद्नुषंगाने सदर रिक्‍त पदे भरणे आवश्‍यक असल्यामुळे राज्यातील अनुदानित 


खाजगी आयुर्वेद व अनुदानित खाजगी युनानी महाविद्यालयांमधील सरळसेवेने भरावयाची प्राचार्य, 


प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक या अध्यापकीय संवर्गातील पदे पात्र 


उमेदवारांमधून भरण्याकरीता निवडसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन आदेशा क्र.१, २ व ४ अधिक्रमित करून राज्यातील अनुदानित खाजगी 


आयुर्वेद व अनुदानित खाजगी युनानी महाविद्यालयांमधील (अल्पसंख्यांक दर्जा असलेली महाविद्यालये 


वगळता) प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक या अध्यापकीय संवर्गातील 


सरळसेवेने भरावयाची पदे वेळोवेळीच्या प्रचलित नियमांनुसार पात्र उमेदवारांमधून निवडीकरीता 


खालीलप्रमाणे निवडसमिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


रि संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अथवा | अध्यक्ष 
त्यांचा प्रतिनिधी 

२. संचाळक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अथवा सदस्य 
त्यांचे प्रतिनिधी 

३. | कुलगुरू, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांचा संबंधित सदस्य 
विषयातील नामनिर्देशित एक तज्ञ 
(प्राचार्य पदावरील निवडीसाठी दोन नामनिर्देशित तज्ञ) 

७, । संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सदस्य सचिव 

५. | संबंधित महाविद्यालयातील त्या विषयातील विभाग प्रमुख सदस्यं 

६. | संबंधित महाविद्यालयातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील एक सदस्य 
प्रतिनिधी 


२. सदर झासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.३०.०९.२०२४ च्या बेठकोमधील निर्णयास अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००७१४०७३८०२१३ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHWETAMBA १०५५०५७५५५” 


DEPARTMENT, 

2.5.4.20=9d70281 4ac9e8ff679064b8a4828e6 1ada 
R | p RAVI N alacd78f420928f8e5191¢c2576b1al1, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=8E3CFF5 145F3538CC2FD3C8534F8 

6EEBOCA96EE4F337FAF9D77EF01A5CC23B6B, 

cn=SHWETAMBARI PRAVIN KHADE 


(श्े.प्र.खडे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

४) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 


५) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 


८) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

९) मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०)मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१६) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (१/२) (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा),मुंबई/नागपूर. 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१) सहाय्यक संचालक, आयुष, मुंबई / पुणे / नागपूर. 

२२)सर्व संबंधित प्राचार्य, खाजगी अनुदानित आयुर्वेद / खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालये 
(आयुष संचालनालयामार्फत) 

२३) निवडनस्ती (आयु.२) 


